रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१२६/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 


दिनांक : ०७ ऑक्टोबर २०२४ 
शासन आदेशा: 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
शि . | श्री. शिवराज पाटील पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
ठाणे शहर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
ठाणे. 
२. श्री. भरत तांगाडे अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, 
वाशिम ठाणे 


२. श्री. सुनिल लोखंडे यांची “पोळीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ठाणे” या 
पदावरुन बदली करण्यात येत असून त्यांच्या बदलीने पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील. 

३. तसेच, शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.९१/पोळ-१अ, दिनांक 
०६/०८/२०२४, यामध्ये अंशत: बदल करुन, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. 
अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, बदलीने सुधारित पदस्थापना करण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र.  रा.पो.से. अधिका-याचे शासन आदेश, गृह विभाग, बदलीने सुधारित 
नाव क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.९१/ पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) पोल-१अ, दि.०६/०८/२०२४, 
यामध्ये बदलीने निर्दिष्ट पदस्थापना 
(१) (२) (3) (४) 
ar . | संदीप भाजीभाकरे उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, | पोलीस उप आयुक्त, 
नागपूर पुणे 


४. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


BIA आदेश क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१२६/पोळल-१अ. 


५. हा शासन आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने आणि मुख्य निवडणूक 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांच्याशी विचारविनिमय करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पि. हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००७१३४३०१०४२९ असा आहे. हा 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


SANDEEP GORAKHNATH कणा 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421d084d 
8890fc37c8f673, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D HA KA N E serialNumber=E7B44D7 1EACB46FA051532FB66A73DA7 1567803316 
1C1162FA83F6713D03552, cn=SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
Date: 2024.10.07 13:30:03 +05'30' 


(संदीप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संबंधित पोळीस आयुक्‍त. 

४) संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (TART यहासंचाळक]; TERS राज्यु TTA eA). 
) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


